श्रीमती नि.प्र.लाड सहाय्यक प्रबंधक 
औद्योगिक न्यायालय, नागपूर यांच्या स्वेच्छा 
सेवा निवृत्तीस मान्यता देण्याबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः औन्यामुं ०९२३/प्र.क्र. १५८/कामगार-६ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
तारीख: २६ ऑक्टोबर,२०२३ 
वाचा - 
१) शासन Sea समक्रमांक दि. २२ सप्टेंबर २०२३ 


शुद्धीपत्रक: 


श्रीमती नि.प्र. लाड, सहाय्यक प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर (राजपत्रित वर्ग-२) महाराष्ट्र नागरी 
सेवा (निवृत्ती वेतन) नियम, १९८२ च्या नियम ६५ मधील तरतुदीनुसार शासनाने स्विकारली असून, त्यांना दि. 
09/99/2023 (म.नं.) पासून स्वेच्छेने सेवानिवृत्त होण्यास संदर्भित शासन आदेशान्वये मंजुरी देण्यात आली आहे. 


सदर आदेशातील सेवानिवृत्तीचा दिनांक 9/99/2023 (म.नं) ऐवजी २/११/२३ (म.पू) असा वाचण्यात 
यावा. 
सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२६१५१५३९६८१० असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPALI मक 


2.5.4.20=735d6d81d9099a643dc5a1e7e261a6ea60ad4418817bd2 
5d02db4654ea8c8el1, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=F 1EDA6DD54D9C 1 D002A33252AA96B6C559E2209 
1443 1F772457B39E98A5FCEAC, cn=DEEPALI UPENDRA JAPE 
Date: 2023.10.26 15:18:44 +05'30' 


(दीपाली जपे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई 

सदस्य, औद्योगिक न्यायालय, नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ (लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र१/२, मुंबई/नागपूर 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 

५. संबंधित अधिकारी, प्रबंधक, औद्योगिक न्यायालय, मुंबई यांच्यामार्फत 

६. निवडनस्ती, कामगार-६ 


Cc “७० A  -0 


